RNI No.MAHBIL / 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष १, अंक १२७]] 


शनिवार , नोव्हेंबर ७, २०१५ / कार्तिक १६ , शके १ ९ ३७ 


[ पृष्ठे ४, किंमत : रुपये ९ .०० 


असाधारण क्रमांक २६३ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 

महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१५ 

आदेश 
महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम , ( १९ ५८ चा ६० ). 

क्रमांक मुद्रांक / २०१५ / ४५७ / अनौ. सं. क्र . ०९ / प्र. क्र . ११२ / म- १. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग शासन 
निर्णय क्र . आयटीपी २०१३/ (प्र.क्र . २६५) / उद्योग -२, दिनांक २५ ऑगस्ट २०१५ अन्वये, महाराष्ट्राचेमाहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत 
सेवा धोरण, २०१५ जाहीर केले आहे. त्याअर्थी, आता महाराष्ट्र शासन याद्वारे , महाराष्ट्र मुंद्राक अधिनियम, ( १९ ५८ चा ६०) याच्या कलम ९ च्या 
खंड ( अ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, लोकहितास्तव पुढील कार्यवाही करणे आवश्यक असल्याची खात्री पटत 
असल्याने खालील अनुसूचीतील रकाना (२) मध्ये नमूद केलेल्या माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत घटकांच्या , अनुसूचीतील रकाना 
( ४ ) मध्ये नमूद केलेल्या पहिल्या संलेखांवर अनुसूचीतील रकाना ( ३) मध्ये नमूद केलेल्या मर्यादेपर्यंत आकारणी योग्य असलेले मुद्रांक शुल्क 
दिनांक १ जुलै २०१५ रोजी सुरू होणाऱ्या व दिनांक ३० जून २०२० रोजी संपणाऱ्या कालावधीसाठी दोन्ही दिवस धरून खालील शर्तीवर सवलत / 
माफी देत आहे. 


शर्ती : 


( १) ज्या कामासाठी मुद्रांक शुल्कातून माफी / सवलत देण्यात आली आहे ती कामे सुरू करण्यात कसूर करणारेकिंवा “ महाराष्ट्राचे माहिती 
तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरण , २०१५ ” मधील कोणत्याही शर्तीचा भंग करणाऱ्या घटकांस जणू काही सुरूवातीपासूनच माफी 
देण्यात आली नसल्याप्रमाणे मुद्रांक शुल्क व दंड भरण्यास पात्र राहील . 

( २) या धोरणा अंतर्गत येणाऱ्या उद्योगांना मुद्रांक शुल्कातून माफी देण्यापूर्वी शासनाच्या इतर कोणत्याही धोरण / योजनांतर्गत संबंधित उद्योग 
घटकांना मुद्रांक शुल्कातून माफी घेतल्याची पडताळणी करणे गरजेचे असल्याने, उद्योग विभागाच्या सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून माफीबाबत नाहरकत 
प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य असेल. 

स्पष्टीकरण.- या आदेशाच्या प्रयोजनार्थ, 

( अ) महाराष्ट्राचे माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरण , २०१५ म्हणजे शासनाने, शासन निर्णय, उद्योग , ऊर्जा व 
कामगार विभाग क्र . आयटीपी.२०१३ /(प्र. क्र . २६५) / उद्योग २, दिनांक २५ ऑगस्ट २०१५ अन्वये, जाहीर केलेले “ महाराष्ट्राचेमाहिती तंत्रज्ञान 
व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरण, २०१५ ”. 

( ब) माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा घटक म्हणजे याकरिता निर्देशित केलेल्याकिंवा या प्रयोजनार्थ प्राधिकृत केलेल्या 
इतर कोणत्याही अधिकाऱ्यांनी प्रमाणित केलेला घटक. 

( १ ) 


भाग चार - ब - २६३-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, नोव्हेंबर ७, २०१५ / कार्तिक १६ , शके १ ९ ३७ 


( क ) अनुसूचीतीन रकाना ( २) मध्ये नमूद केलेला घटकाचा प्रकार याचा अर्थ “महाराष्ट्राचे माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत 
सेवा धोरण , २०१५ ” अंतर्गत मोडणारा घटक . 

अनुसूची 


अ.क्र . 


प्रकल्प / उद्योग / युनिट 
प्रकार आणि क्षेत्र 

( २ ) 


अनुज्ञेय 
सवलत 
( ३ ) 


संलेखाचे प्रकार व अधिनियमातील 
अनुसूची-१ मधील अनुच्छेद 

( ४ ) 


( १ ) 


१ 


१०० % 


राज्यातील सी , डी , डी +, नाउद्योग जिल्हे आणि 
नक्षलग्रस्त क्षेत्रातील माहिती तंत्रज्ञान व माहिती 
तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा घटक . 


तारणगहाण , हडप , तारण , हक्कलेख निक्षेप , 
( अनु . ६ ), अभिहस्तांतरणपत्र ( अनु . २५ ) , 
गहाण मालमत्तेवरील अधिक प्रभार ( अनु .३३ ), 
भाडेपट्टा ( अनु. ३६ ), गहाणखत ( अनु. ४० ) , 
आणि प्रतिभूती बंधपत्र ( अनु. ५४ ). 
तारणगहाण, हडप, तारण , हक्कलेख निक्षेप , 
( अनु. ६ ), अभिहस्तांतरणपत्र ( अनु. २५ ) 
आणि भाडेपट्टा ( अनु . ३६ ). 


२ 


१०० % 


घटक , किंवा 


७५ % 


तारणगहाण , हडप , तारण , हक्कलेख निक्षेप , 
विलेख ( अनु . ६ ), अभिहस्तांतरणपत्र ( अनु . 
२५ ) आणि भाडेपट्टा ( अनु . ३६ ) आणि 
अभिस्तांकित भाडेपट्ट्याचे हस्तांतरण ( अनु . 
६० ) . 


अ व ब प्रवर्ग क्षेत्रामधील सार्वजनिक माहिती 
तंत्रज्ञान उद्यानातील , नवीन माहिती तंत्रज्ञान व 
माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत 

सेवा 
विद्यमान घटकांचेविस्तारीकरण यासाठी 

अ व ब प्रवर्गक्षेत्रामधील खाजगी माहिती 
तंत्रज्ञान उद्यानातील, नवीन व विद्यमान घटकांचे 
विस्तारीत माहिती तंत्रज्ञान / माहिती तंत्रज्ञान 
सहाय्यभूत सेवा घटक ( माहिती तंत्रज्ञान 
हार्डवेअर व दूरसंचार हार्डवेअर उत्पादन 
घटकांसह ) सेझमधील खाजगी माहिती 
तंत्रज्ञान उद्यान , माहिती तंत्रज्ञान विशेष आर्थिक 
क्षेत्रातील घटक . 
अ व ब प्रवर्गक्षेत्रामधील विशेष आर्थिक 
क्षेत्रातील माहिती तंत्रवान उद्यानातील आणि 
माहिती तंत्रज्ञान विशेष आर्थिक क्षेत्रातील 
नवीन व विद्यमान घटकांचे विस्तारित 
माहिती तंत्रज्ञान / माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत 
सेवा घटक ( माहिती तंत्रज्ञान हार्डवेअर व 
दूरसंचार हार्डवेअर उत्पादन घटकांसह ) आणि 
अ आणि ब प्रवर्गामधील एसटीपीआयने मान्यता 
दिलेले नोंदणीकृत माहिती तंत्रज्ञान घटक . 


४ 


१०० % 


तारणगहाण , हडप , तारण , हक्कलेख निक्षेप , 
विलेख ( अनु . ६), अभिहस्तांतरणपत्र ( अनु . 
२५ ) व भाडेपट्टा ( अनु . ३६ ) आणि 
अभिस्तांकित भाडेपट्ट्याचे हस्तांतरण ( अनु . 
६० ) . 


५ 


७५ % 


माहिती तंत्रज्ञान / माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत 
सेवा घटक . 


संमती व परवानगी करारनामे ( अनुज्ञा) ( अनु . 
३६ अ ), अभिहस्तांकित भाडेपट्ट्यांचे 
हस्तांतरण ( अनु . ६० ). 
विलीनिकरण /विभक्त किंवा फेररचना [ अनु. 
२५ ( घक )] . 


६ 


७५ % 


राज्यातील नोंदणीकृत माहिती तंत्रज्ञान / 
माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत 

सेवा घटक . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ज्योत्स्ना माडेकर , 
कक्ष अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, नोव्हेंबर ७, २०१५ / कार्तिक १६, शके १ ९ ३७ 


3 


३ 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 


Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated the 31st October 2015 


Order 


MAHARASHTRA STAMP ACT (LX OF 1958 ). 


No. Mudrank - 2015 /457 /UOR . No.09/CR - 112/M - 1.— Whereas Government of Maharashtra , 
Industries Energy and Labour Department vide Government Resolution , No.ITP - 2013/(CR - 265 )/IND 
2 , dated the 25th August 2015 declared the IT/ITES Policy 2015 , Now therefore in exercise of the 
powers conferred by clause (a ) of section 9 of the Maharashtra Stamp Act (LX of 1958 ), (hereinafter 
referred to as the said act ) the Government of Maharashtra being satisfied that it is necessary to do 
so in the public interest hereby reduces or remits the stamp duty , chargeable on the first instrument 
mentioned in column (4 ) of the schedule appended in respect of the types of Information Technology 
Units (IT Units ) of Information Technology Enabled Services Units (ITES Units ) specified in column 
(2 ) thereof to the extent specified in column (3 ) against them , for the period starting from the 1st July 
2015 and ending on 30th June 2020 , inclusive of both days subject to following conditions namely: 


Conditions : 


( 1 ) Any Unit failing to start the activities for which the reduction or remission is granted or 
commits breach of any of the conditions of the Maharashtra IT /ITES Policy, 2015 shall be liable to pay 
the stamp duty and penalty , as if, there was no reduction / remission from the beginning. 


(2 ) For the units seeking stamp duty exemption under this policy , it will be essential to verify 
whether the unit under consideration has availed / not availed any stamp duty exemption , under 

any 
other Policies of Government of Maharashtra . It will be compulsory to submit No Objection Certificate 
from the competent Authority of Industries Department in this regard . 


Explanation . For the purpose of this Order 


, 


( a ) “ the Maharashtra IT/ITES Policy , 2015 ” means the Maharashtra IT /ITES Policy , 2015 
declared by the Government , vide the Government Resolution , Industries, Energy and Labour 
Department, No.ITP - 2013 /C.R.- 265/Inds- 2, dated the 25th August 2015 . 


(b ) “ IT/ITES unit” means the information Technology Unit ( IT Unit) or Information 
Technology Enabled Services Units (ITES Units ) so certified by implementing agency or any other 
officer authorised by it in this behalf , as such unit ; 


( c ) the words and expression used in column (2 ) of the schedule appended hereto shall have 
the meanings assigned to them under “ the Maharashtra IT /ITES Policy , 2015 ” 


8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, नोव्हेंबर ७, २०१५ / कार्तिक १६ , शके १ ९ ३७ 


Schedule 


Sr. No. 


Type of project /industry / 

units and Zone 


Extent of 
Remission 


Type of Instruments under 
Articles of the Schedule I 

of the Act , 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 . 


100 % 


IT /ITES Units in C , D , D + , No Industry 
Areas and Naxalism affected areas 
of the State . 


2 . 


100 % 


New IT /ITES Units and expansions 
of the existing units in public 
IT parks in A and B areas. 


Hypothecation , Pawn , Pledge , 
Deposit of Title Deeds {Art-6 }, 
Conveyance { Art- 25 }, Charge on 
Mortgage Property { Art.33} , 
Lease {Art - 36 }, Mortgage Deed 
{Art -40 } and Security Bond on 
Mortgage Deed (Art -54 }, 
Hypothecation , Pawn , Pledge , 
Deposit of Title Deeds { Art-6 }, 
Conveyance (Art - 25 }, and Lease 
{Art - 36 } . 
Hypothecation , Pawn , Pledge , 
Deposit of Title Deeds (Art-6 }, 
Conveyance (Art- 25 ), Lease (Art 
36 } . and Assignment of Lease 
{Art.60 }. 


3 . 


75 % 


New IT /ITES Units and expansions 
of the existing units in Private 
IT parks, ( including IT Hardware 
and Telecom Hardware Manufacturing 
units ), in Private IT parks in SEZS , 
IT SEZs in A and B areas . 


4 . 


100 % 


New IT /ITES Units and expansions 
of the existing units in IT parks 
in SEZS , IT SEZs ( including IT 
Hardware and Telecom Hardware 
Manufacturing units ) in A and B 
area , and STPI approved registered 
units in A and B areas. 


Hypothecation , Pawn , Pledge , 
Deeds (Art-6 ), conveyance { Art 
25 } , Lease {Art - 36 } . and 
Assignment of Lease {Art -60 }. 


5 . 


Registered IT /ITES units. 


75 % 


Leave and License Agreement 
{Art- 36A ) and Assignment of 
Lease {Art-60 }. 
Merger , de -merger, and 
reconstruction .{ (Art- 25 (da )} 


6 . 


75 % 


On Merger , de-merger , and 
reconstruction of registered 
IT /ITES units throughout the State. 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


JYOTSNA MADEKAR , 

Desk Officer . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


